अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
“उपसंचालक, गट-अ” संवर्गाची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची- (दिनांक ०१/०१/२०१९ ते 
दिनांक ३१/१२/२०१९) 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठसू-११२१/प्र.क्र.३५/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ मार्च, २०२१. 


संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक-एसआरव्ही-२०११/ 
प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक २१/१०/२०११. 


शासन परिपत्रक- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेता, अर्थ व 


सांख्यिकी संचालनाळलयातीळ “उपसंचालक, गट-अ” संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२० ची 


दिनांक ०१/०१/२०१९ ते दिनांक ३१/१२/२०१९ या कालावधीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सोबतच्या 


“परिशिष्ट-अ” मध्ये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


२. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “उपसंचालक, गट-अ” संवर्गाची सदरील तात्पुरती 


ज्येष्ठतासूची पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे:- 


(१) ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता मिळण्याच्या अधिन राहून प्रसिध्द 


करण्यात येत आहे. 


(२) ज्येष्ठतासूचीतीळ अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक हा शासन 


अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही-१०७६/बारा, दिनांक २१ जून, १९८२ नुसार 


फक्‍त “उपसंचालक, गट-अ” या संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्यासाठी ग्राह्य धरण्यात येईल. 


(३) ज्येष्ठतासूची मा.उच्च न्यायालय याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ वर दिलेल्या 


निर्णयाविरोधात मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमती याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ 


वरील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या तसेच मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद येथे दाखल 


करण्यात आलेल्या मुळ अर्ज क्रमांक ६९४/२०१८ वरील अंतिम निकालाच्या अधिन राहून प्रसिध्द 


करण्यात येत आहे. 


३. अर्थव सांख्यिकी संचालनालयातील “उपसंचालक, गट-अ” या संवर्गातील पदावर तात्पुरती 


पदोन्नती दिलेल्या अधिकाऱ्यांची नांवे समाविष्ट असून, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेनंतर 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-११२१/प्र.क्र.३५/का.१४२७ 


त्यांची पदोन्नती नियमित करण्यात येईल व त्या दिनांकापासून त्यांच्या नावाचा समावेश 


“उपसंचालक, गट-अ” या संवर्गातील पदावर ज्येष्ठतासूचीमध्ये योग्य त्या स्थानी समावेश करण्यात 
येईल. 


४. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी सदर 


परिपत्रक व सोबतची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी व तसे 


कळविल्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिळेखात ठेवावी. तसेच सदर 


ज्येष्ठतासूचीसंदर्भातील आक्षेप/ त्रुटी याबाबत संबंधितांनी तात्काळ निवेदन सादर करावे. त्याप्रमाणे 


प्राप्त झालेल्या निवेदनातील वस्तुस्थिती संबंधितांच्या उपलब्ध अभिलेख्यांवरुन तपासून सविस्तर 


अभिप्रायांसह निवेदने शासनास यथाशीघ्र (पंधरा दिवसात) पाठवावीत. याबाबत आक्षेप/ माहिती प्राप्त 


न झाल्यास ज्येष्ठतासूचीबाबत कोणताही आक्षेप नसल्याचे गृहित धरुन पुढील उचित कार्यवाही 
करण्यात येईल. 


दष. महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन परिपत्रक 


उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२१०३१०११०३३९६७१६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Tushar Purushottam Hirlekar 


Tushar Purushottam 0n:cn = Tushar Purushottam Hirlekar, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
H | rlekar Maharashtra, OU = Planning Department 
Date: 2021.03.18 12:59:45 +05'30' 


(तु. पु. हिर्लेकर) 
सोबत:- परिशिष्ट- “अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
यांना विनंती करण्यात येते की, सदरहु ज्येष्ठतासूचीचे परिपत्रक व यादी 
संचालनालयाच्या संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध करण्यात यावी. 
२) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिठिष्ट-“अ” 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “उपसंचालक, गट-अ” संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक ०१.०१.२०१९ ते ३१.१२.२०१९ रोजीची (Provisional) तात्पुरती 


ज्येष्ठतासूची 
अ.क्र. | ज्येष्ठता | अधिका-याचे नांव | प्रवर्ग | जन्म दिनांक | संवर्गातील | नियुक्तीचा । संवर्गातील पैवा निवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक सेवेच्या मार्ग | ज्येष्ठता दिनांक / दिनांक 

नियुक्तीचा ज्येष्ठतेचा मानीव 

दिनांक दिनांक 
Pa | २ ३ 1 ४ | ५ नि शिका ८ ९ PO 

खंड दिनांक 09/09/2098 ते ३१/१२/२०१९ 

१ ३८३ । श्रीमती सु.अ.आंबरे ०७/०९/१९७१ | १३/०७/२०२० प ०१/०३/२०१९ ३०/०९/२०२९ 


4* प- पदोन्नती 


